राज्यातील यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात 

सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत 

वितरण कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे 

अर्थसहाय्य (समायोजनाने) सन २०२२-२३ 

महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क.६१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२२ 
संदर्भ :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र. क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिळ, २०२२ 
२ महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-कॉम/शासन/मागणी/सवलत (9९)/१०८७१, 
दि.२९ .०४.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार विद्युत वितरण कंपनीला वीज 
दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वितरण कंपनीस केली जाते. वितरण 
कंपन्यांना यंत्रमाग ग्राहकांना वीज सवलतीसाठी सन २०२२-२३ करिता लेखाशिर्ष २८०१५५८१ खाली 
अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. ७००.०० कोटी रक्‍कम समायोजनाने वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
मंजूरी दिलेली आहे. महावितरण कंपनीप्रमाणेच अदानी कंपनीच्या दोन यंत्रमाग ग्राहकांना रोखीने 
अनुदान वितरीत करण्यात येते. सदर दोन ग्राहकांना वर्षभरात सुमारे रुपये २०.०० लाख अनुदान 
रोखीने वितरीत करण्यात येते. सदर ग्राहकांसाठीचे रुपये २०.०० लाख अनुदान वगळून उर्वरित रु. 
६९९.८० कोटी रक्‍कम समायोजनाने महावितरण कंपनीला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 

मर्यादित यांना देय असलेली अर्थसहायाची रक्‍कम रू. ६९९.८० कोटी (रुपये Bel नव्याण्णव कोटी 
ऐंशी लाख फक्त) समायोजनाने वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2 उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, 
१०४, वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०२) यंत्रमाग ग्राहकांना 
वीजदर सवलत (सर्वसाधारण) (२८०१५५८१), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु.६९९.८० कोटी (रुपये Geral नव्याण्णव कोटी 
ऐंशी लाख फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी मर्या., 
यांच्याकडून शासनास येणे असलेल्या रक्‍कमेपोटी वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. क्र. तपञील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 


१) 


वित्तीय TF २०२१-२२ या वर्षातील विद्युत 
शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (जुले, २०२१ ते सप्टेंबर, 
२०२१ उर्वरित पुर्ण) (६११.३१७५६३४- 
६११.३१७५६३४ =0.00 कोटी बाकी) 


६११,३१,७५,६३४/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
१०१ वीजेचा वापर व विक्रीय 
यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ 
खालील जमा रक्कमा 
(000830082) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क.६१/ऊर्जा-३ 


२ | वित्तीय वर्ष 2029-22 या वर्षातील वीजेच्या | ८८,४८,२४,३६६/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
विक्रीवरीळ करापोटी या आदेशान्वये १०१ वीजेचा वापर व विक्री 
समायोजित करावयाची रक्‍कम जुले, यावरील कर (०१) (०३ ) महाराष्ट्र 
२०२१ ते सप्टेंबर, २०२१ उर्वरित अंशत? विजेच्या विक्रीवरील कर 
(१०३.५३६०६३९- ८८.४८२४३६६ (०००४३००८३) (सुधारणा) 
=44.043§203 कोटी बाकी) अधिनियम २००४ 

एकूण ६९९,८०,००,०००/- 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या 
अखत्यारित व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रू. ६९९.८० कोटी (रुपये सहाशे नव्याण्णव 
कोटी ऐंशी लाख फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 
५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात 
येत असल्याने रू. ६९९.८० कोटी (रुपये Wert नव्याण्णव कोटी ऐंशी ळाख फक्त) सदर रकमेचे देयक 
तयार करण्यात येवू नये. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०७२९१०५१०१९४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


NANASAHEB ame 
RAJARAM DHANE oo errr aaa 7307 
(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग बँक 


बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे मुंबई 
सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी,रालेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे पूर्व, मुंबई ४०००५१ 
उप सचिव (ऊर्जा-५), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई --32 
०) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


> SS BO ES हक फे 


ठी बट 


पृष्ठ २ पैकी २ 


